परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत.. 
दिवंगत सचिन दत्तात्रय पावसकर, महसूल सहायक, 
अपर तहसिलदार अंधेरी कार्यालय,जिल्हा मुंबई उपनगर. 


a 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), १ ला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र०२२-२२७९३६२७. Email ID : vikram.nikam@nic.in 


क्रमांक : अनुदान २०२२/प्र.क्र.२२०/ई-७ दिनांक : १८ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- १. झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक :- अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९.०९.२०१८. 
२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांच्याकडून प्राप्त झालेला क्र.साशा/कार्या-५/परिभाषित अंशदान/२०२२, 
दि.२.८.२०२२ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजूरीचा प्रस्ताव. 
३. दिवंगत सचिन दत्तात्रय पावसकर, महसूल सहायक यांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्‍ती श्रीमती श्रावणी सचिन 
पावसकर यांचा परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
मिळण्याकरिता प्राप्त झालेला दि.२४.९.२०२१ रोजीचा अर्ज. 


आदेठा 


उपरोक्त क्रमांक २ अन्वये विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांच्याकडुन प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती श्रावणी सचिन 
पावसकर यांच्या उपरोक्त क्र.३ येथे नमुद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्रमांक १ 
येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार, दिवंगत सचिन दत्तात्रय पावसकर, महसूल सहायक यांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्‍ती श्रीमती श्रावणी सचिन 
पावसकर यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहेत. 

सदर “ सानुग्रह अनुदान ” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी दिनांक १७.६.२०२१ 
रोजी मृत्यु पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेशा आदेशाच्या दिनांकापासुन १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 

सदरचा खर्च “ मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, 
(००)(०६)- परिभाषित अंडशदान/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२) ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावी. 

सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून, त्याचा संकेतांक २०२३०११८१३२८५३२७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 
१४: ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
MENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
279 १९9८०५0७20025600920749629 


(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण, 

२. जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, 

३. अधिदानव लेखा अधिकारी, वांद्रे पूर्व, मुंबई-५१, 

४. श्रीमती श्रावणी सचिन पावसकर, रा.बी-३, बिल्डींग नं.४, तळमजला, वाहतूक नगर को.ऑ.हौ.सो.लि. 
आंबीवली, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई-५८ ( जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर यांच्यामार्फत) 

५. निवडनस्ती (ई-७). 


